अंतिम ज्येष्ठतासूची 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील 
सहाय्यक (तांत्रिक, गट-ब (अराजपत्रित) 
कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग 
क्रमांक -साप्रवि २०२२/प्र.क्र.१२१/से-१/३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 9) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२. 
दि.२१.१०.२०११ 
शासन परिपत्रक:- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१०.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, १९८२ मधील तरतूदीस अनुसरुन माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयातील सहायक (तांत्रिक) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची सामायिक 
ज्येष्ठतासूची आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावी. 


हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११२११११५२५४४०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAXMAN VISHWANATH es 
SAWANT 


(ल.वि.सावंत) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ 
२ 


3 
to} 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 32 

सह सचिव, माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 

प्रधान सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग (मातं), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
निवडनस्ती. 


YS ->«  &-* *-> 


शासन परिपत्रक क्रमांक :- मातंस-२०२२/प्र.क्र.१२१/से-१/३९, दि. २१/११/२०२२ 


माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील सहाय्यक (तांत्रिक) गट-ब (अराजपत्रित) कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. । ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्यांचे नावा | जात | जन्मतारीख नियुक्तीचा । नियुक्तीचा मार्ग सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक जोर 

क्र. । क्रमांक प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवा/पदोन्नती) | दिनांक अर्हता 

; 7 श्री. लक्ष्मण संतोष | इमाव | २८/०५/१९६५ | 09/92/2003 | समावेशानाने 39.04.2023 | Diplomain | al. कुरकुरे, यांना माहिती 

कुरकुरे Electronics । तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या 

दि. १७/११/२००८ च्या 
शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/१२/२००३ पासून 
शासकीय सेवेत सामावून 


घेण्यात आले. 


